गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात 
“शिवभोजन उपलब्ध करुन देण्याकरीता 
अनुदान उपलब्ध करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२३-२४/प्र.क्र.४४५ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २२/०६/२०२३ 


) शासन निर्णय क्रमांक :शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७, दि. १ जानेवारी,२०२०. 
) शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी,२०२०. 
३) वित्त विभाग शा.परि.क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२ एप्रिल २०२३. 
8) शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थो/२०२३-२४/प्र.क्र.४४५ दि.२५/०४/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णयानुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात शिवभोजन 
थाळी उपलब्ध करून देण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
रू.२२०.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर असून संदर्भ क्र.०३ नुसार वित्त विभागाने रक्‍कम रु. ४४.०० 
कोटी निधी वितरणाकरीता उपलब्ध करुन दिला आहे. तरी सदरची रक्कम जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य 
वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) या कार्यालयांना वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक, शिधावाटप यांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वित्त 
विभागाने माहे मे व जुन, २०२३ करीता रक्‍कम रू.४४,००,००,०००/- मुक्‍त HSS आहे. सदरची रक्‍कम जिल्हयांना 
वितरीत करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
“सहपत्र-अ”मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम रु.४४,००,००,०००/-(अक्षरी रक्‍कम रुपये 
चव्वेचाळीस कोटी फक्त) संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक 
शिधावाटप यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 

२. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. ही 
रक्‍कम दुसऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळती करता येणार नाही. 

३. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात यावेत तसेच 
याबाबत आपल्या कार्यालयामार्फत कोषागारातून देयके पारीत झाल्यानंतर त्या महिन्यातील देयकांचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रमाणक व दिनांक निहाय महिना संपल्यानंतर पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत 
महालेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करावे. 

४. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावर 
जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे कार्यालयातील आहरण व 
संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा अधिकारी 
कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी 
पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२३-२४/प्र.क्र.४४५ 


५. सदर अनुदान प्राप्त झाल्यापासून शासनाच्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करुन दहा दिवसात 
खर्ची करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी,अन्यथा सदर अनुदान ओढून घेऊन इतर जिल्हयांच्या 
आवश्यकतेनुसार वितरीत करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. तसेच वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांना 
सदर अनुदान इतर जिल्हयाच्या आवश्‍यकतेनुसार उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत पुर्नवाटप करण्याचे 
पुर्ण अधिकार राहतील. 

६. उपरोक्त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने यापूर्वी निर्देशित केलेल्या शिवभोजन अँप 
च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने प्रदान करावे. संस्थांची 
अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर संस्थांच्या बँक खात्याचा तपशील प्राप्त 
करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 

७. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणीक्र.एम-२, मुख्य लेखाशीर्ष २४०८-अन्न, साठवण व 
वखार,०१-अन्न, १०१-प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (०३)(२३) १० रूपये 
थाळी योजनेसाठी अर्थसहाय्य (कार्यक्रम),(२४०८०७७२) ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली आर्थिक 
वर्ष २०२३-२४ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधुन भागविण्यात यावा. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०६२२१२०२२३०९०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. BHAGAWAN D डी 


MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL SUPPLIES AND 
G HADG E CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 
Date: 2023.06.23 14:42:40 +05'30" 


(भगवान दत्तात्रय घाडगे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 
६. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. मंत्री / राज्यमंत्री (सवीयांचे खाजगी सचिव. 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
११. महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 
१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१४. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
१५. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१८. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 
१९. सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 
२०. सर्व सहसचिव/उपसचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शा. नि. क्र. विसउस/ का-४ (अर्थ) / २०२३-२४/ 
दि. २२/०६/२०२३ चे सहपत्र अ 


यापुर्वी वितरीत 
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव करण्यात आलेला 


र 


शिभोथा / प्र.क्र. ४४५ 
(रक्‍कम हजारात) 


या आदेशान्वये 
वितरीत 
करावयाचा निधी 


र 


११७० १७५५ 
२१०७८ २३१६१७ 


८००० १२००० 


र 


१२२३८ १८५७ 
३००० ४५०० 


दोपणग्रामला 


७७००० Yokoo 


ट 
सली] 


१०५३० १८७२५ 
६००० ९००० 


१६००० २४००० 


सोलापग्रामण 
रर 


१४०९८ २१९१४७ 


८००० १२००० 


१५००० २२५०० 
१४०६६ २१०९९ 


१३४०८ २०११२ 


९७०६ १४५५९ 
१०४०० १५६०० 


४७५२ ७१२८ 


रर्‌ 


११००० १६५०० 
९०० १४३पप 


Refer 
गोंदिया _________| 


४२३८० ६५७० 


व्या 


८२३९६ १२५९४ 
५१३० ७६९५ 


१०४०० १५६०० 


र 


२३६००० ७५४००० 


१०००० १५००० 


१०००० १५००० 


3000 ४५०० 


२१४०० २३२१०० 
७७४२ ११६१२३ 


z 


१३८२३० २०७४५ 
८६५० १२९७५ 


डर 
इशुअमरवता 


४५९० ६८८प 
१५२०० २२८०० 


अकोला 1111 
श्र 


१०००० १५००० 


६२४० ९३६० 


८२०० १२३०० 
८००४ १२००६ 


REY २९१७१ 
२२०८ २३२१२ 


११००० १६५०० 


एकूण 


१८०० २२५० 
२४००० २३६००० 


itally signed by BHAGAWAN D GHADGE 


BHAGAWAN D DN'CN= BHAGAWAND GHADGE GINS = Mab 


GHADGE 


IMENT OF MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 
Date: 2023.06.23 14:42:58 +05'30 


(भगवान दत्तात्रय घाडगे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


